शुध्दीपत्रक : गोरेवाडा प्राणी उद्यान 
प्रकल्पाअंतर्गत “एफडीसीएम गोरेवाडा झु 
लिमिटेड” (FGZ) या दुय्यम कंपनीसाठी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणुन भारतीय 
वन सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रआयएफएस- २०२३/प्र.क्र. ५५/फ-७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ६ जुले, २०२३ 


वाचा :- महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.आयएफएस- २०२३/प्र.क्र. ५५/फ-७, दिनांक २८ जून, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक २८ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद “एफडीसीएम गोरेवाडा झु लिमिटेड” 
(FEGZ) ऐवजी एफडीसीएम गोरेवाडा झु लिमिटेड” (FGZ) असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६२८१९१८४१०७१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
EST 08 


RAVIKIRAN 
SABAJ] GOVEKAR « acim 


(डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. विधीमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्विय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ,(वन्यजीव)नागपूर 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आयएफएस- २०२३/प्र.क्र. ५५/फ-७, 


१२. सर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक/ 
वनसंरक्षक/उपवनसंरक्षक 

१३. उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफडीसीएम गोरेवाडा झु लिमिटेड (592), नागपूर 

१५. विशेष कार्य अधिकारी (फ-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. अवर सचिव (फ-७आ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. सहायक संचालक (भावसे-लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


